Te sor 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक-२२७९४२५७ Email ID : Desk 14b.gad-mh@ gov.in 
क्रमांक : कअनि-११२२/प्र.क्र.९७/१४-ब दिनांक : ११ जानेवारी २०२३ 
प्रति, 

सह/उप सचिव (आस्थापना) 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


विषय : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला 
अकादमी, मुंबई या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी हे रिक्‍त पद मंत्रालयीन 
संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 


संदर्भ : १सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का.१२,दि.१७-१२-२०१६ 
2) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५११०/का.१२,दि.१६.०२.२०१८ 
३) सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दि.३१.०८.२०१७ 


महोदय/महोदया, 


संदर्भाधिन क्र.१ व २ येथील दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयांन्वये 
प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आळे आहे. तसेच संदर्भाधिन क्र.३ येथील दि.३१.८.२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती 
विहित करण्यात आली आहे. सदर कार्यपध्दतीस अनुसरुन पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या 
अधिपत्याखालील पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई या कार्यालयातील प्रशासकीय 
अधिकारी (वेतनस्तर रु.५६१००-१७७५०० एस-२०) प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी सर्व मंत्रालयीन 
विभागांतील कक्ष अधिकाऱ्यांकडून (वेतनस्तर एस-२०- रु.५६१००-१७७५००/-) इच्छुकता मागविण्यात 
येत आहे. 


२. उपरोक्त नमूद पदे मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरिता 
सदर जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येत असल्याने या जाहिरातीस अनुसरुन क्षेत्रिय कार्यालयातील 
अधिकाऱ्यांनी सदर पदांकरिता या विभागाकडे अर्ज सादर करु नयेत व असे अर्ज सादर करण्यात 
आल्यास ते विचारात घेतले जाणार नाहीत, तसेच त्याबाबत संबंधितांस काहीही उत्तर कळविण्यात येणार 
नाही. 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.९७/१४-ब 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि. दिनांक १७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
५(आ)(७) मध्ये नमूद केल्यानुसार कक्ष अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पुर्ण होऊन त्यानंतर त्यांचा किमान ५ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झालेला नाही, अशा 
अधिकाऱ्यांची या विभागाकडे शिफारस करण्यात येऊ नये. 


४. उपरोक्त पदासाठी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास इच्छुक असलेल्या मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष 
अधिकाऱ्यांनी परस्पर या विभागाकडे अर्ज सादर करु नयेत. त्यांनी आपआपल्या विभागास अर्ज सादर 
करावेत. परस्पर अर्ज सादर केल्यास त्या अर्जांचा विचार करण्यात येणार नाही व त्याबाबत संबंधितांस 
काहीही उत्तर कळविण्यात येणार नाही. 


५. सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक कक्ष अधिकाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 
संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जांची छाननी करुन आपल्या विभागाच्या सचिवांच्या 
मान्यतेने इच्छुक कक्ष अधिकाऱ्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा प्रस्ताव सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील माहिती व 
मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय अहवालांसह या कार्यासनाकडे दिनांक 24.09.2023 पर्यंत पोहोचतील 
अशा रीतीने पाठवावा. (नोंदणी शाखेत पाठवू नये) 


६. एकदा निवड झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांस त्याचे नांव मागे घेता येणार नाही. तसेच, आपल्या 
विभागातून सदर पदावर प्रतिनियुक्‍तीसाठी जाण्यास कोणीही कक्ष अधिकारी इच्छुक नसल्यास तसेही 
कृपया दिनांक २५.०१.२०२३ पर्यंत या विभागास कळविण्यात यावे. 


9. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी सदरचे पत्र त्यांच्या विभागातील सर्व कक्ष अधिकार्‍यांच्या 
निदर्ानास आणावे. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०११११२४६३३०२०७ असा आहे. हे पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपली, 
VRISHALI VINOD ® on 
BHINGARDE = re 
(वृ.वि.भिंगार्डे) 
सोबत : विहीत प्रपत्र कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत - निवड नस्ती, साप्रवि/का.१४ब 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.९७/१४-ब 


प्रतिनियुक्‍तीबाबतचे विहीत प्रपत्र 
१) | अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 
2) सध्या वेतन घेत असलेली वेतनश्रेणी 
३) | जन्मदिनांक 
४ । प्रथम नियुक्तीचा दिनांक 
५) | कक्ष अधिकारी पदावरील नियुक्तीचा दिनांक 
६) । सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
[पहा शा.नि.दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुद ५ (ब) (६)] 
७ | शौक्षणिक अर्हता 
८) | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
९) | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत) 
qo) | मत्ता व दायित्व सादर केळी आहेत का? (दि.३१.३.२०२२ रोजीचे) 
११) | ५०/५५व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? (लागू असल्यास) 
१२) | संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती fect असल्यास | प्रतिनियुक्‍तीचा 
तपशील (कालावधी, पद व ठिकाण) एकूण कालावधी 
दिनांकापासून ते | पद प्रतिनियुक्तीचे । || ------- ay 
दिनांकापर्यंत ठिकाण (कार्यालय) 
१३) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा प्रस्तावित 
आहे काय? 
१४) | मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या दिनांकापासून 3 वर्षे पूर्ण 
झाली आहेत का? 
१५) | प्रतिनियुकक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग कार्यमुक्त करेल किवा 
कसे? 


आस्थापना अधिकाऱ्याचे नांव, पदनाम व स्वाक्षरी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


